प्रशासकीय विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व अकादमी/ 
मंडळ/समित्या यावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा ,राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय, दि.०८ सप्टेंबर 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या आदंश्यानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागातंर्गत खालीलप्रमाणे असलेल्या अकादमी/ मंडळ/ 
समित्या यांच्यामधील सर्व अशासकीय अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या रकाना क्र.३ मधील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र । उपक्रम/महामंडळे/मंडळे/समित्यांची नावे शासन निर्णय क्र.व दिनांक 
| 9 | २ ३ 
षि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समिती क्र.मभूपु-१२२०(१३)/प्रक्र.१५९/सांका-४, 
दि.०७.१०.२०२० 

२ गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन कामाचा आढावा व | क्र.पुवसं-२०२१/प्र.क्र.६६/सांका-३, 
संनियंत्रण करण्यासाठी गठीत केलेळी संनियंत्रण | दि.०१.०७.२०२१ 
समिती 

3 स्वातंत्याचा अमृत महोत्सव कार्यक्रमांच्या | क्र.संकोर्ण-८२२१/प्र.क्र.१७२(भाग- 
आयोजनासाठी समिती १)/सांका-४, दि. १३.१०.२०२१ 


०२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१६१७५९४१८५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री(सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मत्री(सर्व) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा यांचे सचिव. 
७. सर्व विधान मंडळ सदस्य 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७ A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/समन्वय 


९. प्रधान सचिव, विधान सभा/विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, विधान भवन, मुंबई. 

१०. सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

qo. व्यवस्थापकीय संचालक, कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्या., कोल्हापूर. 

१८. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

१९. संचालक, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय, मुंबई. 

२०. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

२१. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

२२. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे HERTS GS अकादमी, मुंबई. 

२३. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिक्षण मंडळ, मुंबई. 

२४. सहसंचाळक, तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य 
अकादमी, मुंबई. 

२५. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व संबंधित कार्यासने. 

२६. सर्व अशासकीय सदस्य, संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत. 

२७. निवडनस्ती (समन्वय) 


४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


